उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
अधिपत्याखालील, बाष्पके संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.बाष्पके-०२१६/प्र.क्र.१/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहा:- १ शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि.११.०२.२०१६. 


2) MASSA का. विभाग, क्र.आस्थापना-१०२००२/१२६७(भाग-२)/२००४/ 
कामगार-१, दि.२५.०५.२००४. 

३) वित्त विभाग, पृष्ठांकन क्र.पदनि-२०२०/प्र.क्र.२/१९/आपुक, दि.११.२.२०२० 
सोबतचे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.३.२.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीचे 
कार्यवृत्त. 

४) संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.एसबी.१/जिएल.१२२/२०२०/ 
१०४२८, दि.१८.१२.२०२०. 


प्रस्तावना- 

बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील शासन निर्णय दि.२५.५.२००४ अन्वये मंजूर करण्यात आला असून त्यानुसार सद्यस्थितीत 
सदर आस्थापनेवर ११४ पदे मंजूर आहेत. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबत सूचित 
करण्यात आळे आहे. त्यानुसार, सदर आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत 
आकृतीबंध निश्चित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय- 

संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील 
दि.१८.१२.२०२० च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास, नवीन पदनिर्मिती, पदांचे 
पुनरूज्जीवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन 
केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या अधिपत्याखालील, बाष्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील ८२ नियमित व २२ अधिसंख्य अशा एकूण १०४ पदांचा सुधारीत आकृतीबंध या 
शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र.3 येथील, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.०३.०२.२०२० रोजीच्या 
बैठकीच्या इतिवृत्तात दर्शविल्यानुसार, पदनाम, वेतनश्रेणी, जुन्या आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे व 
उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली पदे (सुधारीत आकृतीबंध) याबाबतचा तपशीलवार 
तक्ता पुढीलप्रमाणे आहे- 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०२१६/प्र.क्र.१/कामगार-१ 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी जुन्या उच्चस्तरीय 
क्र. (दि.२५.५.२००४ । सचिव समितीने 
च्या) मंजूर केलेली 
आकृतीबंधानुसार । पदे (सुधारीत 
मंजूर पदे आकृतीबंध) 
(१) (२) (३) (४) (४) 
a संचाळक एस-२५: ७८८००-२०९२०० —. | fF 0d 
2 सह संचालक एस-२३: ६७७००-२०८७०० ०७ ०७ 
३ उपसंचालक एस-२०: ५६१००-१७७५०० | २०--१ अधिसंख्य २० 
४ 'रचनाव कार्यपध्दती ।एस-१५: ४१८००-१३२३०० | a 
अधिकारी 
५ तांत्रिक अधिकारी एस-१६: ४४९००-१४२४०० = aa ०२ 
६ वरिष्ठ तंत्र सहाय्यक एस-१६: ४४९००-१४२४०० शं ०० (सदर पद 
तांत्रिक अधिकारी 
या संवर्गात 
श्रेणीवर्धित) ७ 
७ ।कनिष्ठ तंत्र सहाय्यक ।एस-१४: ३८६००-१२२८०० ०७ ०७ 
(एस-१५: ४१८००-१३२३०० 
५ वर्षाच्या सेवेनंतर 
अभियांत्रिकी पदवीधारकास) 
८__निम्न श्रेणी लघुलेखक |एस-१४: ३८६००-१२२८०० | 0०१ | 
९ अधीक्षक एस-१३: ३५४००-११२४०० ०४ ०४ 
।१० | वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० = __ | 1११ 
।११ | लिपिक-टंकलेखक  ।'एस-६: १९९००-६३२०० 32 219 
१२ दफ्तरी एस-३: १६६००-५२४०० ०२ ०२ (अधिसंख्य)* 
१३ 'नाईक एस-३: १६६००-५२४०० ०२ ०२ (अधिसंख्य)** 
१४ शिपाई एस-१: १५०००-४७६०० 23 १८(अधिसंख्य)** 
१५ प्रणाली विश्लेषक एस-१६: ४४९००-१४२४०० pF 00 ०१ (नवीन पद) 
एकूण ११३--१ अधिसंख्य १०४ 
(८२ नियमित-- 
२२** अधिसंख्य) 
@ ६व्या वेतन आयोगानुसार, वरिष्ठ तंत्र सहाय्यक पदाचा ग्रेड पे ₹४५००/- तर तांत्रिक अधिकारी 
पदाचा ग्रेड पे ₹४६००/- होता. त्यामुळे सदर पद श्रेणीवर्धित केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 


३. बाष्पके संचालनालयातील गट-अ, गट-ब व गट-क च्या नियमित आणि गट-ड च्या 

अधिसंख्य स्थायी व अस्थायी पदांचा विभागनिहाय तपश्ील, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 

दर्शविण्यात आला आहे. 

४. अधिसंख्य पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इ.कारणामुळे सदर पदे 

Rea झाल्यानंतर ती पदे निरसित होतील व तदनंतर या सेवा बाह्ययंत्रणेमार्फत गरजेनुसार 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०२१६/प्र.क्र.१/कामगार-१ 


उपलब्ध करून घेण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे. सदर पदांची कामे 
Teer करून घेताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.२७.०९.२०१०, 
दि.०२.०२.२०१३, दि.०२.१०.२०१३ व दि.०२.०८.२०१६ मधील तरतूदींचे पालन करण्याबाबत 
सूचित करण्यात आले आहे. 

प. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५/आपुक, 
दि.२१.१.२०२१ अन्वये व सेवा-९ कार्यासनाने दि.४.२.२०२१ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०२१११२३८५६३४१० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MEGHASHYAM BHIVA NAWAR 
M EG HAS HYAM DN: CN = MEGHASHYAM BHIVA NAWAR, C = IN, 5 
= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
= INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR 
BHIVA NAWAR DEPARTMENT 


Date: 2021.02.11 12:46:12 +05'30' 


(मेघःऱ्याम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


प्रत माहितीस्तव, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
४) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक. 
प्रति, 


१) संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई. 
२) सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, बाष्पके (द्वारा: संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई) 
3) महाळेखापालळ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, 
मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७) वित्त विभाग, आपुक/सेवा-९/अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शा.नि.क्र.बाष्पके-०२१६/प्र.क्र.१/कामगार-१, दि.११ फेब्रुवारी, 2029 सोबतचे विवरणपत्र 


बाष्पके सचालनालय, गट -अ, गट-ब व गट-क च्या 
विभागीय गट-अ गट-ब गट-ड (अधिसंख्य पदे) 


कार्यालये | संचालक रचना व | तांत्रिक | प्रणाली | अधीक्षक | लघुलेखक | वरिष्ठ ।कनिष्ठ तंत्र | लिपिक नाईक शिपाई 
संचालक | संचालक | कार्यपध्दती | अधिकारी | विश्लेषक निम्नश्रेणी | लिपिक | सहायक | टंकलेखक 
अधिकारी 


मंजूर पदे 


विळा ee १ ee ee Ea ea eee 
डि ७४७१190050 ee Ea Re Rea 
(ec ea Ee a Ee ee 
a a 000 300002 6 0000080000. 
Fa ce ee ee 0000000060) 
शिवी | a I Pe ae a a eae Vo ea ihe aera Oe ete ae |e alae 
Ea a ee 
|.) ES ES 


आकृतीबंधानुसार मंजूर वरिष्ठ तंत्र सहायकाचे एक पद नवीन आकृतीबंधानुसार तांत्रिक अधिकारी संवर्गात श्रेणीवर्धित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
प्रणाली विश्लेषक या संवर्गातील एस-१६: ४४९००-१४२४०० या वेतनश्रेणीतील नवीन पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात येत आहे. 
जुन्या आकृतीबंधानुसार मंजूर लिपिक-टंकलेखकांची ५ पदे व शिपायांची ५ पदे, नवीन आकृतीबंधानुसार कमी करण्यात आली आहेत. 
जुन्या आकृतीबंधानुसार मंजूर, मुंबई कार्यालयातील उप संचालकाचे १ पद व लिपिक-टंकलेखकांचे १ पद, नवीन आकृतीबंधानुसार नागपूर विभागीय कार्यालयात स्थलांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
जुन्या आकृतीबंधानुसार मंजूर मुंबई कार्यालयातील शिपायांची २ पदे, नवीन आकृतीबंधानुसार, पुणे व नाशिक कार्यालयात प्रत्येकी १ याप्रमाणे स्थलांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


